कारागृह विभागातील स्वीय सहाय्यक/रचना व 
कार्यपध्दती अधिकारी/प्रशासन अधिकारी 
संवर्गातील अधिका-यांच्या बदल्या 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०१३/प्र.क्र.२१३/तुरुंग-१ 


मंत्रालय,३० वा मजला, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई- ४०० ००५ 


तारीख: ३१जुले, २०१३ 


शासन निर्णय: 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ अन्वये कारागृह विभागातील स्वीय सहाय्यक/रचना व 


कार्यपध्दती अधिकारी/प्रशासन अधिकारी या संवर्गातील श्री.कै.भि.खोसरे, स्वीय सहाय्यक यांची 


त्यांच्या कौटुंबिक अडचणीच्या कारणास्तव कारागृह उपमहानिरीक्षक कार्यालय, मुंबई येथून अप्पर 


पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक पुणे यांच्या कार्यालयातील श्री. दि.म्हा. आकाशे, स्वीय 


सहाय्यक यांच्या दि.३१.७.२०१३ रोजी नियत वयोमान सेवानिवृत्तीमुळे रिक्‍त होणाऱ्या स्वीय सहाय्यक 


पदावर विनंतीनुसार बदली करण्यात येत आहे. 


अप्पर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक पुणे यांनी श्री.कै.मि.खोसरे, स्वीय 


सहाय्यक यांना उपरोक्‍त बदलीवर हजर होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे तसेच त्यांना त्यांच्या 


बदली झालेल्या कार्यालयात तात्काळ हजर होण्याच्या सूचना द्याव्यात. 


सदर आदेशा महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार 


पाडताना विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2004 मधीळ HOA ४ (HEM) व कलम ५ मधील 


तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलई-१०१३/प्र.क्र.२२०/तुरुंग-१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०७३११२१९५२४५२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kiran 


K | fa al Harishchandra Dhabade 


DN: CN = Kiran Harishchandra 
Dhabade, C = IN, 5 = 


Harishchandra MAHARASHTRA, O = 


GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = HOME 
D h a bad 8 Date: 2013.07.31 12:47:55 --05'30' 


(किरण ह.धबडे) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग,महाराष्ट्र राज्य 


१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 


२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (कारागृह) दक्षिण विभाग, मुंबई . 

३) कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) पुणे/पश्‍चिम विभाग, पुणे/ मध्य विभाग, औरंगाबाद/ पूर्व 
विभाग, नागपूर. 

४) सर्व अधीक्षक, मध्यवर्ती कारागृह./ सर्व अधीक्षक जिल्हा कारागृह वर्ग-१/वर्ग-२. 

५) प्राचार्य तुरुंग अधिकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, येरवडा, पुणे/ किशोर सुधारालय, नाशिक. 

६) महालेखापाल, महाराष्ट्र, १ (लेखा परिक्षा) मुंबई. 

७) महालेखापाल, महाराष्ट्र, १ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई. 

८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


९) कोषागार अधिकारी,पुणे. 


१०) श्री.के.भि.खोसरे, स्वीय सहाय्यक, कारागृह उपमहानिरीक्षक कार्यालय, मुंबई. 


११) निवडनस्ती कार्यासन तुरुंग-१ 


पुष्ठ २ पैकी २ 


